सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षामध्ये मागणी 
क्रमांक डब्ल्यू-४, २२०५, कला व संस्कृती, 
ग्रंथालय संचालनालयाच्या २२०५ ०२७१ 

या लेखाशीर्षाखालील निधी पुनर्वितरणाद्वारे 
उपलब्ध करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : मराग्रं-२०२४/प्र.क्र.२७/₹-७३२६६७/ग्रं.क., 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, दिनांक ०४ मार्च २०२४ 
२) संचालक, ग्रंथालय संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक ५२/निधी पुनर्वि.०२७१-१०/२०२३- 
२०२४/६०६६-६७, दिनांक २८/१२/२०२३ 


ज्ञापन :- 

प्र.ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भ क्रमांक २ 
येथील दिनांक २८ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुलक्षून 
कळविण्यात येते की, “मागणी क्रमांक डब्ल्यू-४, २२०५-कला व संस्कृती, १०५, सार्वजनिक 
ग्रंथालये, (०१) ग्रंथालय संचालनालय, (09) (०१ ग्रंथालय संचालनालय (अनिवार्य) (२२०५ ०२७१)” 
या लेखाश्ीर्षाखाळी खाळीळ विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्यानुसार निधी पुनर्वितरणाद्वारे उपलब्ध करुन 
देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र.1 उद्दिष्ट ।अर्थसंकल्पीत] सुधारीत । प्रत्यक्ष खर्च] उपलब्ध [पुनर्वितरणाद्वारे पुनर्वितरणानंतर 
उपलब्ध | होणारी तरतूद 
करावयाची | (४) + (७ 
तरतूद 


२०२३-२०२४|२०२३-२०२४ 


"१ 0 तरी. 0 “४. "0.30 


| 
२१, सामग्री] ४०८७.००० २८६१.००० | २४९०.२४० | ३७०.७६० २३१४.६८० २५४६.३२० 
पुरवठा 


पुनर्वितरणाद्वारे उपलब्ध होणारा रु.३,१४,६८०/- (रुपये तीन लाख चौदा हजार eral 
ऐंशी फक्त) इतका निधी शासकीय विभागीय ग्रंथालय, छत्रपती संभाजीनगर यांचे ३ सुरक्षा रक्षकांचे 
मानधन माहे एप्रिल, २०२३ पासून अदा करण्याकरिता “१०, कंत्राटी सेवा” या उद्दिष्टांतर्गत वितरीत 
व खर्च करण्यास देखील याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः मराग्रं-२०२४/प्र.क्र.२७/-७३२६६७/ग्रं.क., 


०३. हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४०४/व्यय-५, दिनांक १८ 
मार्च, २०२४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०४. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२६१५४०१३८२०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HIGHER AND. 

Pp RATA Pp TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b0d6763338fc6cc4f7cf07ca60db7 abc 1 cfac99c84ab1 bSbfc0 
dae4609d631d0, postalCode=400( 


PANDURANG LUBAL = : 
(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२. मा. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

३. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

४. संचालक, ग्रंथालय संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, शासकीय विभागीय ग्रंथालय, छत्रपती संभाजीनगर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर 
वित्त विभाग (व्यय-५ / अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई 
अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (ग्रं.क.) 


one ७ -&१ 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


